जलस्वराज्य - २ कार्यक्रम. 

महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि 
संशोधन संस्था (MEETRA), नाशिक या 
संस्थेच्या विकास कामास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०१२०/ प्र.क्र.०४/ पापु-११ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत,७ मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ०१. 
तारीख: १३.०३. २०२०. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१२१३ / प्र. क्र. २०० / पापु-११, दि. ०४.०१.२०१४. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०११४ / प्र. क्र. २० / पापु-११, दि. १३.०६.२०१४. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०५१७/ प्र.क्र.१३३/ पापु-११, दि. २४.०४.२०१८. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम-भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना :- 
राज्यात सन २०१४ ते सन २०१९ या कालावधीकरिता जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने 


दि. 8 जानेवारी, २०१४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम सुरु करण्यात आला 


आहे. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमामधील मुख्य घटकांमधील इतर भौतिक गुंतवणूक याअंतर्गत महाराष्ट्र 


पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) या संस्थेस पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील 


उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करणे, या घटकाचा समावेश आहे. 


०२. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत इतर भौतिक गुंतवणूक याअंतर्गत महाराष्ट्र पर्यावरण 


अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) या संस्थेस पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील उत्कृष्टता 


केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता मीत्रा या संस्थेच्या विकास कामाच्या रू. ५२,५४,२४,०००/- (रुपये 


बावन्न कोटी चौपन्न लक्ष चोवीस हजार HEA) इतक्या ढोबळ रकमेच्या अंदाजपत्रकास व आराखडयास 


संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
०३. महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) या संस्थेच्या 
विकास कामांच्या अपेक्षित खर्चामध्ये काही बाबींमुळे मूळ प्रशासकीय रकमेपेक्षा वाढ झाली आहे. याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०१२०/प्र.क्र.०४/पापु-११, दि. १३ मार्च, २०२० 


संचालक, महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) यांनी रुपये ५९.७९ 
कोटी रकमेच्या कामांस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 
या अनुषंगाने जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत इतर भौतिक गुंतवणूक याअंतर्गत महाराष्ट्र पर्यावरण 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) या संस्थेस पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील उत्कृष्टता 
केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता मीत्रा या संस्थेच्या विकास कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत इतर भौतिक गुंतवणूक याअंतर्गत महाराष्ट्र पर्यावरण 


अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) या संस्थेस पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील उत्कृष्टता 


केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता मीत्रा या संस्थेच्या विकास कामाच्या रू. ५९,७९,५३,०००/- (रुपये 


एकोणसाठ कोटी एकोणऐंशी लाख त्रेपन्न हजार फक्त) इतक्या ढोबळ रकमेच्या अंदाजपत्रकास व 


आराखडयास या झासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) या संस्थेस पाणी व 


स्वच्छता क्षेत्रातील उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता मीत्रा या संस्थेच्या विकास कामाच्या 


अंदाजपत्रकामधील मूळ प्रशासकीय मान्यता व सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
आहेत. :- 


Sr. No. Particulars Amount as per Amount as per 


Original Revised 


Administrative 
Approval 


Administrative 
Approval 


A) P.W.D. Technical Sanction (Civil + Plumbing Works) 


Compound Wall 


1. Construction of Hostel Building 14,43,82,547.00 16,16,34,079.00 

2. Construction of Admin + Training Building 8,45,49,520.00 9,82,86,998.00 

3. Construction of Training Building 5,07,33,143.00 5,89,02,247.00 

| 4. | Construction of Director Quarter Building 2,27,57,580.00 2,47,10,917.00 

5. Construction of Staff Quarter Building 85,87,730.00 85,34,042.00 

| Construction of C.E. office Building at Sadhu 2,60,52,245.00 3,04,16,097.00 
Vaswani Road 

Ws Development of Existing Roads with Storm Wate 38,51,948.00 57,23,048.00 
Drain 

hare | Renovation and _ Beautification of Existing 10,88,377.00 28,18,840.00 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०१२०/प्र.क्र.०४/पापु-११, दि. १३ मार्च, २०२० 


= Renovation of : 
A) Existing Admin Building 42,53,108.00 85,06,216.00 
B) Existing Hostel Building 37,87,368.00 75,74,736.00 
10. Construction of Pump House 6,48,594.00 13,32,720.00 
11. External Electrification Work 97,85,309.00 90,79,788.00 
12. Air Conditioning Work 70,03,590.00 2,85,17,938.00 
13. Landscaping 66,12,106.00 61,35,373.00 
14. Miscellaneous Items : 
i) Designing & Construction of Septic Tank 11,99,218.00 11,12,754.00 
ii) Designing & Construction of Under Ground 9,13,652.00 4,50,000.00 
Water Tank 
iii) External Plumbing 5,00,000.00 5,00,000.00 
iv) Fire Fighting System for Common Yard 15,00,000.00 15,00,000.00 
15. Construction of SBT plant as Liquid Waste 16,67,500.00 16,67,500.00 
Management 
16. Providing and Erecting KWIP Composter for 5,30,740.00 5,30,740.00 
Solid Waste 
Total 38,04,04,275.00 | 45,79,34,033.00 
Amount as per Amount as per 
oo No. Description ed ? Reece’ : 
Administrative Administrative 
Approval (Rs. ) Approval (Rs. ) 
fee] Total Civil Work 38,04,04,275.00 45,79,34,033.00 


Solar System For MEETRA premises 


2,38,95,000.00 


1,35,00,000.00 


Solar System For C.E. Office 


12,95,745.00 


9,00,000.00 


Hardware & Software 


2,47,63,729.00 


2,47,63,729.00 


Total (1+2+3 +4) 


43,03,58,749.00 


49,70,97,762.00 


Add 4% for Contingencies 


1,72,14,350.00 


1,98,83,910.48 


GST 12% 5,16,43,050.00 5,96,51,731.44 
Total 49,92,16,149.00 57,66,33,403.92 
Consultant Charges (Deilote) 25,00,000.00 25,00,000.00 
Architect Charges Lump Sum 40,00,000.00 37,20,640.00 
PMC Charges Lump Sum Rs. (3804042 76,08,086.00 54,99,200.00 
Survey Instruments (Total Station) 16,00,000.00 16,00,000.00 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०१२०/प्र.क्र.०४/पापु-११, दि. १३ मार्च, २०२० 


Different Certificate Charges 10,00,000.00 5,00,000.00 


Miscellaneous Expenses : 


i) T.P. Incorporation Charges 10,00,000.00 3,00,000.00 
ii) N.M.C. Charges 20,00,000.00 10,00,000.00 
iii) Land Record Office Charges 5,00,000.00 2,00,000.00 
iv) MSEB Charges 20,00,000.00 20,00,000.00 


v) PWD Technical Security 
40,00,000.00 40,00,000.00 


Charges 


59,79,53,243.92 
Total | 52,54,24,235.00 


59,79,53,000.00 
Total Says| 52,54,24,000.00 


जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत AAT या संस्थेस उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षामार्फत संचालक, मीत्रा, नाशिक यांना उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या निधीतून कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची देयके प्रमाणित करुन त्याप्रमाणे सदर देयके 
अदा करण्यात यावीत. 
०३. महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MEETRA) या संस्थेस पाणी व 
स्वच्छता क्षेत्रातील उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता मीत्रा या संस्थेच्या विकास 
कामासाठीस आव्यक निधी रू. ५९,७९,५३,०००/- (रुपये एकोणसाठ कोटी vast लाख त्रेपन्न 
हजार फक्त) लेखाशिर्ष २२१५ ९३०७ याअंतर्गत मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
आवड्यकतेप्रमाणे उपलब्ध केला जाईल. सदर कामाकरिता लागणारा निधी जलस्वराज्य-२ 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक (सु.स.प्र.व्य.कक्ष) यांचे नावे 
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील स्वीय प्रपंजी खाते (PLA) क्र. ६१८४३५००१० मधील जमा रकमेतून 
करणेत यावा. 
०४. सदर झासन निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील झासन निर्णयांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांस अनुसरून व संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम-भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ च्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका भाग-पहिला, उप विभाग- पाच खालील अ.क्र.९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०१२०/प्र.क्र.०४/पापु-११, दि. १३ मार्च, २०२० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०० ३०९१०५३११६१२८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chandrakant Krishna More 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Water Supply and Sanitation Department, 
h a N fa a N t postalCode=400032, st=Maharashtra 
5.4.20=1 1ac200219edb36f7777ee1 101657bea 
4271090267228122b638d6f2cdedad62 


K 1 h M serialNumber=23 1 4cf333e070f9936792bc95890 
[| | S 1 Nn a O [| e fa89b2f617a93 1b2b577b703fa858f3df433, 
cn=Chandrakant Krishna More 
Date: 2020.03.13 14:37:38 +05'30' 


(चं.कृ.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत तातडीच्या आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 


१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

२. संचालक (तांत्रिक), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

३. संचालक, महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (MEETRA), नाशिक रोड, 
नाशिक. 

प्रत माहितीस्तव :- 

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्य मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सवी, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

११. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

१२. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०१२०/प्र.क्र.०४/पापु-११, दि. १३ मार्च, २०२० 


१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२३. 
२४. 
२४. 
२५. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

जिल्हाधिकारी (सवी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

उप सचिव (सवी/ मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मुंबई. 

मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद (सर्वी. 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सवी. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सवी. 

पा. पु. व स्व. विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (कार्यासन पापु-११), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
निवड नस्ती (कार्यासन पापु-४, ५, ७, २०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


